RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ३८ ] 


मंगळवार , मार्च १२, २०१९ / फाल्गुन २१, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१९ 


संदर्भ. 


- 


( १ ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक सी.ओ.एम. २०१५ / प्र.क्र . २४ / संगणक कक्ष , दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१६. 
( २ ) समक्रमांकाचे शुद्धिपत्र दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ . 


क्रमांक सी.ओ.एम .२०१५ / प्र.क्र .२४ / संगणक कक्ष.- संदर्भाधिन (१) व ( २) येथील अधिसूचना अधिक्रमित करण्यात येत आहेत . 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ चा ( महा . ३१ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये अधिकाराचा वापर करून , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या 
लोकसेवा तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ अशा लोकसेवा पुरविण्यासाठी असलेली नियत कालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी , प्रथम 
आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमधील अनुक्रमे स्तंभ ( ३), ( ५), (६ ) आणि ( ७ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
संदर्भाधीन अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहेत : 


भाग चार - ब - ८८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च १२, २०१ ९ / फाल्गुन २१, शके १ ९ ४० 


अनुसूची 


अ . 


लोकसेवेचा 
तपशील 


अर्जाचा विहित नमुना 
विहित शुल्क 


प्रथम अपील प्राधिकारी 


सेवा पुरविणारे 
पदनिर्देशित अधिकारी 


क्र . 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 


द्वितीय 

अपील 
प्राधिकारी 


( १ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१ 


( २ ) 

( ३ ) 
रस्ता ओलांडून अर्जदाराकडून 
जाणाऱ्या 

ऑनलाईन 
वाहिन्यांसाठी 

स्वारस्य अर्ज 
ना हरकत प्राप्त झाल्यानंतर 
प्रमाणपत्र 

७ दिवस 


( ४ ) 

( ५ ) 
अर्जाचा नमुना 

मैत्री पोर्टलवर व कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या । सार्वजनिक बांधकाम 
संकेतस्थळावर 

विभाग . 
www.maharashtra.gov.in 
येथे उपलब्ध आहे. 
(E - permission link ) 


मुख्य 

अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग 
कार्यकारी अभियंता यांनी 
७ दिवसांत प्राप्त अर्जावर 
निर्णय न दिल्यास अर्ज 
संगणक प्रणालीद्वारे 
अधिक्षक अभियंता 
यांच्याकडे वर्ग करण्यात 
येईल . 

अधिक्षक अभियंता या 
अर्जासंबंधाने निर्णय ७ 
दिवसांत संबंधितांना 
कळवतील . 

अधिक्षक अभियता यांनी 
७ दिवसांत निर्णय न 
कळविल्यास 

प्रस्तुत 
प्रकरणात 

मानीव 
परवानगी (Deemed 
permission ) संगणक 
प्रणालीद्वारे अर्ज सा . बां . 
विभागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांना प्राप्त 
झाल्यापासून १४ दिवसात 
निर्गमित होईल . आणि 
त्याची जबाबदारी 
अधिक्षक अभियंता यांची 


राहील . 


२ 


- 


उद्योग 

क्षेत्रीय 
घटकांसाठी 

कार्यालयाकडून 
मूलभूत सुविधा प्रस्ताव प्राप्त 
जसे वीज, 

झाल्यापासून ४५ 
पाणी जोडणी, दिवस 
पुरविण्यासाठी 
रस्ता खोदणे, 
मुख्य रस्त्यांना 
जोड रस्ते 
इत्यादीकरिता 
ना हरकत 
प्रमाणपत्र . 


नमुना सार्वजनिक बांधकाम 

( अ ) मंत्रालयात अर्ज 
विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झाल्यास 
www.maharashtra.gov.in | जनमाहिती अधिकारी 
येथे उपलब्ध आहे . निःशुल्क 

तथा अवर सचिव 
सेवा 

(मुंबई रस्ते) 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, २ रा मजला , 


( रस्ते) मुख्य 


( अ ) मंत्रालयात अर्ज मंत्रालयात 
प्राप्त झाल्यास - प्रथम अर्ज प्राप्त 
अपील अधिकारी तथा झाल्यास 
उप सचिव 
सार्वजनिक बांधकाम | अभियंता 
विभाग , ४ था मजला , व सह 
हुतात्मा राजगुरू चौक , सचिव 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. सार्वजनिक 
( ब ) मैत्री कक्षात अर्ज बांधकाम 
प्राप्त झाल्यास - समन्वय विभाग , ४ 
अधिकारी मैत्री कक्ष नि था मजला, 
अधिक्षक अभियंता. 

हुतात्मा 
राजगुरु 


विस्तारित , हुतात्मा 


राजगुरू चौक , 


, 


मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
( ब ) मैत्री कक्षात अर्ज 
प्राप्त झाल्यास - जन 
माहिती अधिकारी तथा 
अवर सचिव ( मुंबई 
रस्ते ) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , 


चौक , 


मंत्रालय , 
मुंबई 
४०० ०३२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च १२, २०१९ / फाल्गुन २१, शके १९ ४० 


( ब ) मैत्री 
कक्षात 


२ रा मजला, विस्तारित , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई 
४०० ०३२. 


अर्ज प्राप्त 


झाल्यास 
मैत्री 
कक्षाचे 


अध्यक्ष 
तथा 
विकास 
आयुक्त 
( उद्योग ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चं . प्र . जोशी 


शासनाचे सचिव (रस्ते ). 


भाग चार-- ब - ८८-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च १२ , २०१ ९ / फाल्गुन २१ , शके १ ९ ४० 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th March 2019 


Ref.— ( 1) Public Works Department, No. COM . 2015 /C.R . 24 /Computer Section , dated 19th October 2016 . 

(2 ) Even No. Corrigendum dated the 6th September 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015 . 

No. COM . 2015 / C.R . 24 /Computer Section . — The above refered notification dated 19th October 
2016 and 6th September 2017 has been superseded . In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 ( Mah . Act. No. XXXI of 
2015 ), the Public Works Department hereby notifies the public services specified in column (2 ) of the 
schedule appealed herewith , to be rendered to the eligible person along with the stipulated time limit 
for providing such public services. The designated officers , First Appellate Authority and Second 
Appellate Authority, as specified in column (3 ), (5 ), (6 ) and (7 ), respectively , the schedule appended 
herewith for the purposes of the said Act. 


Schedule 


No. 


First Appellate Authority 


Name of 

Public 
Services 


Second Appellate 

Authority 


Time limit Specified form of Designated 
for application / 

Officer by 
providing Prescribed fees whom services 
Service 

will provide 


( 1) 


(7 ) 


1 


( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
Issue of no After The application Executive 
objection receiving form is available Engineer, 
certificate online on Maitri portal Public Works 
of pipeline proposal and 

Region . 
crossing from www.maharashtra . 
the road . applicant gov.in , on the 
7 days. website of this 

Department. 
( E- permission 
link ). 


(6 ) 
Chief Engineer, Public Work 
Region . If action has not 
been taken within 7 days by 
Executive Engineer, the 
proposal will be forwarded to 
Superintendent Engineer 
automatically by the system . 
Superintendent Engineer 
should inform his decision to 
the concern person on the 
proposal within 7 days . 
If the decision has not been 
communicated within 7 days 
by the Superintendent 
Engineer, the proposal will 
be deemed to be sanctioned 
and letter will be issued 
automatically by the system 
and Superintendent 
Engineer will be responsible 
for the same. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च १२, २०१९ / फाल्गुन २१, शके १९ ४० 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


for digging for field 

office , 


2 Issuing no After The application (a ) For (a ) For application received (a ) For 
objection 

in 
receiving form is available application 

Mantralaya . — First application 

appellate authority and 
certificate proposal on received in 

received in 

Deputy Secretary (Roads ) 
www.maharashtra . Mantralaya 

Public Works Department, Mantralaya 
of road for gov.in , on the Public 

2nd Floor, Annexe , Hutatma 

Chief Engineer 
approach 

website of this 

Information 

Rajguru Chowk , Mantralaya, 
45 days department / 

Mumbai 400032 . 
to main 

and Joint 
Officer and 
No charges 

(b ) For application received 
road etc. under 

Secretary , Public 
while applicable . Secretary 

through Maitri cell. — Nodal 

works 

Officer in Maitri cell cum 
Providing 

(Mumbai 

Superintending Engineer Department, 4th 
basic 

Roads), 2nd 
infrastructu 

Floor , Hutatma 
floor, Annexe , 

Hutatma 
-re like 

Rajguru Chowk, 
electricity , Rajguru 

Mantralaya , 
water Chowk, Public 

Mumbai 
connection . Works 

400 032 . 
for starting 

Department, 
business Mantralaya , 

(b ) For 
Mumbai 

application 
400032. 

received through 
(b ) For 

Maitri cell . — 
application 

Chairman of 
received 
the rough 

Maitri cell cum 
Maitri cel.-F. 

Development 
Public 

Commissioner 
Information 

( Industries). 
Officer and 
under 
Secretary 
(Mumbai 
Roads ), 2nd 
Floor, Annexe , 
Hutatma 
Rajguru 
Chowk , Public 
Works 
Department 
Mantralaya , 
Mumbai 
400032 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


C. P. JOSHI, 
Secretary (Roads ) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


